बक्षिस 

दिनांक ११ जुलै, २००६ रोजी पश्‍चिम रेल्वे च्या 
प्रवासी लोकलमध्यें झालेल्या बाम्बस्फोटाचा तपास 
करणा-या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना विशेष 
बाब म्हणून रोख रकमेची बक्षिसे देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग. 
शासन निर्णय क्रमांक : जीओआर-०१०७/प्र.क्र.९८/पोल-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक : २९ मार्च, २००८. 


वाचा :- १) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जीओआर-०६९४/सीआर-२४/पोल-१०, दि. ३०.०८.१९९६. 

२) श्री. ए.एन. राय, भापोसे, तत्कालीन पोलीस आयुकत, बृहन्मुंबई योचे अ.शा. पत्र 

क्र.१२/सीपी/पीए/२००७, दि. २१.०२.२००७. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.एमआयएस-२४०७/प्र.क्र.२४६/बीयुडी-१, दि.२८.०३.२००८, 
प्रस्तावना :- दिनाक ११ जुलै, २००६ रोजी पश्‍चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलमध्ये एकापाठोपाठ 
एक असे ७ बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटात १८० माणसे भृत्यूमुखी पडली तर ८१७ जण 
जखमी झाले, तसेच करोडो रुपयाचे आर्थिक नुकसान झाले होते. या बौम्बस्फोटाचा तपास 
दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई योनी रात्रंदिवस मेहनतीने काम करुन तपास यशस्वी करुन 
गुन्हेगारांना अटक केली. सदर पथकाने केलेल्या महत्वाच्या कामगिरीमधील पोलीस अधिकारी / 
कर्मचारी यांना जाहीर करण्यात आलेल्या रोख रक्कमेची बक्षिसे मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- दि. ११.०७.२००६ रोजी पश्‍चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलमध्यें एकापाठोपाठ 
झालेल्या ७ बाम्बस्फोटाचा यशस्वी तपास करणा-या परिशिष्ठ “ar” येथील १०२ पोलीस अधिकारी / 
कर्मचारी याना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या रोख रक्कमेची बक्षिसे "एक विशेष बाब" म्हणून 
मंजूर करण्यात येत आहेत. सदर निधी हा शासन निर्णय क्र.विअप्र-१००० 
“प्र.क्र.४६/२००१/विनियम,दि.११.०७.२००१ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८,भाग 
पहिला, उपविभाग३ मधील अनुक्रमांक ३,परिच्छेद १६६ अन्वये विभाग प्रमुखांना देण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार पोलीय आयुक्त ,बृहन्मुंबई यांनी मुख्यलेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस" उपशिर्ष (००) ००१ 
गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००)(०१) गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५००३२)" मधील 
उपलेखाशिर्ष "(००) ००१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००)(०१) गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई 
(२०५५००३२) मधील उद्दिष्ट (११-) देशातर्गत प्रवास मधील शिल्लक रक्कमेचे उपशिर्ष (००) ०१-गुन्हा 


E:C.R, 98.07 Railway Bomb Blast 


अन्वेषण विभाग बृहन्मुंबई-(२०५५ 0032) मधील उद्दिष्ट (०५) बक्षिसे मधील पुनर्वितरणानंतर सन 
२००७-२००८ च्या सुधारीत अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
2. तसेच परिशिष्ठ “a येथील ३७ पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या रोख रक्कमेची बक्षिसे "एक विशेष बाब" म्हणून मंजूर करण्यात येत आहेत. 
सदर निधी हा मुख्यलेखाशिर्ष "२०५५-पोलीस" उपशिर्ष "(००) ००१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता 
(००)(०१) गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५००३२)" मधील उपलेखाशिर्ष "(०२) (०१) शहर 
पोलीस" मधील "०५ बक्षिसे" या उद्दिष्टा मधील पुनर्वियोजनेनंतर सन २००७-२००८ च्या सुधारीत 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
3. सदर शासन निर्णय हा शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.जीओआर-०६९४/सीआर-२४/ 
पोल-१०, दि. ३०.०८.१९९६ मधील मार्गदर्शक तत्वातील परि. ३ (ई) नुसार तसेच अट क्रमाक ७ 
*एका महिन्याच्या एकत्रित वेतनापेक्षा जास्त रक्‍कम मंजूर करु नये" शिथिल करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.सीआर-२३३/व्यय-७, 
दि. १६.०८.२००७ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Grats. 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयत्ता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
सह पोलीस आयुक्‍त, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई. 
१.-संगणक समन्वयक, संगणक कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. & She gear) 
निवड नस्ती / पोल-१. 


E:C.R. 98.07 Railway Bomb Blast 


'परिशिष्ट-अ' 


अ.क्र. पोलोस अधिकारी / कर्मचारी यांचे नांव व हुद्दा गेलीस आयुक्त, Fess यांनी | 
प्रस्तावित केलेली बक्षिसाची । 
रक्कम. 
zz 
2 
3 | श्री. वसंत ताजणे, पो.नि. रु.३५,०००/- 
| ४ | श्री. अरुण खानविलकर, पो.नि. 
ढु श्री. संजीव टोणपी, पो.नि रु.३५,०००/- 
६ | श्री. सुनिल ब्रम्हे,पो.नि. रु.३५,०००/- 
|__७__ श्री, सुनिल ase, पो.नि. रु.३५,०००/- 
८ | श्री. धनंजय कंधारकर, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
९ | श्री. सचिन कदम, पो.उ.नि. 
| 90 | श्री. शैलेश गायकवाड, पो.उ.नि. 
| 99 | श्री. सदाशिव शेलार, पो.उ.नि. 
१२ | श्री. संजय मराठे, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
१३ | श्री. दिगंबर सावंत, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
| १४ | म रु.१५,०००/- 
रु.५,०००/- 
4,000 
.4,000/- 
श्री. नारायण पाटील, पो.हे.का./१८४२ रु.५,०००/- 
श्री. प्रकाश आव्हाड, पो.ना./१४४३८ रु.५,०००/- 


रु.५,०००/- 
रु.५,०००/- 


: चिंचोळकर, पो.ना./२२०९१ 
, अंकुश परब, पो.ना./१००५४ 
. मनोहर साळवी, पो.ना./२४८७९ रु.५,०००/- 
. विजय साळवी, पो.ना./२५६१० रु.५,०००/- 
. गणेश जाधव, पो.ना./२५७१० रु.५,०००/- 
, तानाजी पाटील, पो.ना./२६०९५ रु.५,०००/- 
, सुनिल यादव, पो.ह./०३-२८९ रु.५,०००/- 
, शेखर भंडारी, पो.ह./०३-९१६ रु.५,०००/- 
, लक्ष्मण बोरकर, पो.ह./२६५२२ रु.५,०००/- 
. अमोल काळे, पो.ह./०१-८४८ रु.५,०००/- 
, प्रकाश पाष्टे, पो.ह./२८०२२ रु.५,०००/- 
दिनेश गायकवाड, पो.ह./०३-०६७ रु.५,०००/- 
, आकाश मांगले, पो.ह./०३-०९६९ रु.५,०००/- 
, महेश मुळे, पो.ह./०३-१२५ रु.५,०००/- 
, संदिप अहिरे, पो.ह./०३-५६२ रु.५,०००/- 
, संग्राम साबळे, पो.ह./०३-४३४ रु.५,०००/- 
, विकास सांवत, पो.ह./३२०८५ रु.५,०००/- 
र णकर, पो.ह./९७-०५१६ रु.५,०००/- 


3) 33) 35) > 
Dp 4} &.) ap 


% 


s | S| oP 


ay | 4u |] Au | tu | 20 AIALVIVIAVlViALAlaAly व. -०1-8 
| ५०-५४ | -० “० | (* | ७ [OM] ©] ०-५ | arto] 0 fas mie 


% 


E:C.R 98.07 Railway Bomb छाव 


३८ | श्री. संतोष गायकवाड, पो.ह./२८०४५१ रु.५,०००/- | 
३९ | श्री. संतोष साळुंके, पो.ह./०१-६५८__ रु.५,०००/- | 
| vo | श्री. सचिन Weld, पो.ह./०३-३६० रु.५०००/ .__| ! 
| ४१ | श्री. प्रफुल्ल पाटील, पो.ह./०३-४२४ ; रु.५,०००- । 
४२ | श्री. संजय साळुंके, पो.ह./०३-५४० रु.५,०००/- 
४३ | श्री. संदिप मांजूळकर, पो.ह./९७-१०८८ रु.५,०००/- 
४४ | श्री. तुषार सांवत, पो.ह./००-२८२ 17 रु.५,०००/- | 
[yy | श्री. शैलेश उत्तेकर, पो.ह./०१-८८५ रु.५,०००/- 
४६ | श्री. अमित महांगडे, पो.ह./०४-११७४ रु.५,०००/- | 
४७ | श्री. सदाशिव एल.पाटील, स.पो.आ. रु,३५,०००/- 
gc | श्री. यशवंत आर.तावडे, स.पो.आ. रु.३५,०००/- 
४९ | श्री. भिमदेव राठोड, पो.नि. रु.३५,०००/- | 
go | श्री. विजय कदम, पो.नि. ि रु.३५,०००/- 
५१ | श्री. अरविंद वाधणकर, पो.नि. रु.३५,०००/- 
५२ | श्री. प्रसाद खांडेकर, पो.नि. रु.३५,०००/- 
5३ | श्री. दिनेश अग्रवाल, पो.नि. रु.३५,०००/- 
ag | ait. सुरेश देशपांडे, पो.नि. रु.३५,०००/- 
५५ | श्री. विजय साळसकर, पो.नि. रु.३५,०००/- 4 
श्री. शशाक शेळके, स.पो.नि. रु.३०,०००/- 
श्री. दिनेश कदम, स.पो.नि. रु.३०,०००/- 
[ eo |श्री गौतमपाठारे, पोउनि. ||| ।| रु.१५,०००/- 
|_६१__ श्री. बावधनकर, स.पो. रु.३०,०००/- 
श्री. पद्माकर देवरे, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
श्री. विलास दातीर, पो.उ.नि. 
श्री, विजय साळुंके, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
श्री. विजयकुमार शिंदे, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
रु१५०००- 
श्री. सतिश मयेकर, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
श्री. एम.बी.कुरणे, स.पौ.आ. रु.३५,०००/- 
७० | 
eas, A. रु.३५,०००/- 
श्री. ए.जी.दाभाडे, पो.नि रु.३५,०००/- 
| ७४_ | श्री. ए.आर.शास्त्री, पो.नि. 
बा 
oo श्री. व्ही:जी.कांबळे, AR 
Pee [at एन,एन.गोपाळे, पोउनि. 


ECR 96.07 Raitway Bomb Blast 


co | श्री. एन.आर.पॉल, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
८२ | श्री. व्ही.डी.शिंदे, पो.उ.नि. रु.१५,०००/- 
८३ | श्री. व्ही.टी.बढे, पो.ह.ले./२२६३९ रु.५,०००/- 
८४ | श्री. एस.एन.जगदाडे, पो.हे.का./२५०६ &.4,000/- 
C4 | श्री. ए.एस.जाधव, पो.हे.का./२१७२९ रु.५,०००/- 
८६ | श्री. बी.व्ही.वाघमोडे, पो.हे.का./२११६८ रु.५,०००/- | 
श्री. एस.डी.साळुंके, पो.हे.का./२२१५७ रु.५,०००/- 
८८ | att. एस.व्ही.परब, पो.हे.का./१९१८५ रु.५,०००/- 
८९ | श्री. एम.एस.राणे, पो.ना./२३६७२ रु.५,०००/- 
९० | श्री. ए.ए.पटेल, पो.ना./२५५०७ — रु.५,०००/- 
९१ | श्री. एम.जी.भोसले, पो.ना./२५५६४ | रु.५,०००/- 
९२ | श्री. एस.एस.खाडे, पो.ना./२५६७७ रु.५,०००/- 
९३ | श्री. वाय.ए.नाईक, पो.ना./८६३८ रु.५,०००/- 


९४ | श्री. एम.जी.बिराजदार, पो.ना./४८३५ 
९५ | श्री. एस.बी.मालवणकर, पो.ह./८८५१ 


श्री. एस.एन.निंबाळकर, पो.ह./२८९१३ 
श्री. एस.एम.सावंत, पो.ह./२९६४८ 
श्री. पी.यु.मदने, पो.ना./२५१७० 

|_१०० | श्री. ए.बी.साळुंखे, पो.ना./२६३१३ 
| 909 | श्री. एस.एस. पालकर, पो.ह./३०३८ 


९:0.१. 98.07 Radway छण्या? Blex 


९६ | श्री. एम.एस.उपाध्याय, पो.ह./२६१५४ 


A teat. कदम, पोव/३२०७ 


रु.५,०००/- 


रु.५,०००/- 
रु.५,०००/- 
रु.५,०००/- 
रु.५,०००/- 
रु.५,०००/- 
रु.५,०००/- 


रु.१५,८०,०००/- 


